लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत रस्ते व 
पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सारस्ते ११२१/प्र.क्र.७८/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २० सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७ दि.०१/०२/२०१७ अनुसार प्राप्त झालेले 
अभिप्राय. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दि.२६/५/२०१७ चे अभिप्राय. 


प्रस्तावना:- 

आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेंतर्गत लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत सार्वजनिक 
बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतात. 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत केलेल्या निधीमधून आर्थिक व भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या 
रस्ते व पुलांच्या कामांची माहिती संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांना शासनास सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुंषगाने संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत केलेल्या निधीमधून आर्थिक व भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या रस्ते व 
पुलांच्या कामांची माहिती तसेच, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मागणी प्रस्ताव सादर करताना सन 
२०२०-२१ मध्ये मंजूर केलेल्या कामापैकी काही कामे अन्य योजनेत मंजूर असणे, जागेची अडचण असणे, 
रस्त्यावर अस्तित्वात पूल असणे व रस्त्यावर दुसरा पूल बांधण्यायोग्य जागा नसणे, प्रशासकीय मान्यता रक्कमेत 
रस्ते व पुलांचे बांधकाम करणे शक्य नसणे इत्यादी कारणांमुळे वगळण्यासाठी प्रस्तावित केळी आहे. तसेच, सन 
२०१८-१९ व त्यापूर्वीची मंजूर असलेली कामे ही जागेची अडचण असणे, कामांची व्दिरुक्ती झाल्याने, तसेच 
अद्याप काम सुरु नसणे इत्यादी कारणांमुळे रस्त्यांची कामे रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ मध्ये मंजूर केलेल्या कामांपैकी काही कामे अन्य योजनेत मंजूर असल्याने, जागेची 
अडचण असणे, रस्त्यावर अस्तित्वात Tor असणे व रस्त्यावर दुसरा पूल बांधण्यायोग्य जागा नसणे, प्रशासकीय 
मान्यता रक्कमेत रस्ते व पुलांची कामे करणे शक्य नसणे इत्यादी कारणांमुळे क्षेत्रीय कार्यालयाकडून 
वगळण्यासाठी प्रस्तावित केलेली अशी रुपये ८४४.०० लक्ष किंमतीची १० कामे तसेच, सन २०१८-१९ व 
त्यापूर्वीची मंजूर असलेली कामे ही जागेची अडचण असणे, कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे पंरतू काम सुरु 
नसणे, कामांची व्दिरुक्ती झाल्याने, तसेच अद्याप काम सुरु नसणे इत्यादी कारणांमुळे रुपये 9393.00 लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र.क्र.9८/का-५ 


किंमतीची ३२ कामे अशी दोन्ही मिळून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मधील एकुण रु.२१५७.०० लक्ष 
इतक्या रकमेची एकुण ४२ रस्ते व पुलांची कामे रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२०१५२६१८२१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 
Date: 2021.09.20 15:28:07 +05'30' 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

१४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

१६.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१९.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२०.संबधित कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

२१.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र.क्र.७८/का-५ 


शासन निर्णय क्र.सारस्ते ११२१/प्र.क्र.9७८/का.०५, दि. सप्टेंबर, २०२१ चे विवरण पत्र 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. वर्ष जिल्हा कामाचे नाव प्र.मा.किंमत शेरा 
मात ता. oe जागेची अडचन असल्यामुळे 
atm | Waa ते जावळीपाडा सस्ता नत बोते आ कता 
a २०१७-१८ | नाशिक मजबुतीकरण करणे ५०.०० सदर काम सुरु करण्यात 
रि आलेले नाही 
alee wee पळाशी ते चिखली रस्ता बांधकाम करणे वा मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
कि.मी. ०/०० ते २/०० ता.पेठ जि योजनेतंर्गत काम सुरु 
रस्त्यावर अस्तित्वात पुल 
नाशिक जामनेमाळ ते भिंतघर रस्त्यावर पुलाचे असल्याने व या रस्त्यावर दुसरा 
३ २०२०-२१ नाशिक ममत काली सुरगाणा २५.०० मय यया 
बांधकाम ,गा.मा. २४ ता. qo बांधण्यायोग्य जागा 
नसल्याने 
रामा-२३ ते देवगांवफाटा ते ते देवगांव वा 
तो Nees र ory ह विक आहे त्या स्थितीत काम अंतीम 
४ २०१७-१८ | नाशिक भुमी पासू वैतरणा डॅम हद्द रस्ता ५०.०० ग 
मजबुतीकरण करणे करण्यात येणार आहे. 
मजबुतीकरण करणे 
दुगाव ते दरी रस्ता मजबुतीकरण व 
षु २०१८-१९ नाशिक =| डांबरीकरण करणे. किमी ०/०० ते ५/०० २५.०० सदर रस्त्यांच्या काही लांबीमध्ये 
इजिमा १२ स्थानिक शोतकऱ्यांनी कामात 
दुगाव वडगाव रस्ता मजबुतीकरण व अडचणी निर्माण करत 
& २०१८-१९ नाशिक 3° i eae डु २५.०० 
डांबरीकरण करणे. ग्रामा १७ असल्याने काम अद्याप सुरु 
नाहिक । गाव ते मनोली रस्ता मजबुतीकरण व केलेले नाही. 
७ २०१८-१९ नाशिक वावो २५.०० 
डांबरीकरण | 
नगरोली आदिवासीवाडी येथे रस्ता तयार जागे अभावी काम सुरु 
८ ROR)! RMS! य ता ्सापंगाव १०.०० जागे अभावी काम सुरु नाही. 
करणे ता. व. 
का acs नदीचे पात्र मोठे असल्यामुळे 
sae तिवसा घाट झटामझीरी रस्त्यावर लहान eae ae अश 
९ २०१६-१७ । अमरावती न तत ६५.०० सदर किंमतीमध्ये पुल होणे 
पूलाचे बांधकाम करणे .सा.क्र. १/४०० न 
शक्‍य नसल्याने 
रोमपल्ली-झिंगानूर रस्त्यावर किमी. वि Gace: ea 
ce ew ae a  विभागाकडू काम 
ae १५/०० मध्ये पोचमार्गासह लहान पुलाचे बेला ean न 
ि २०१६-१७ । गडचिरोली त यी सिरोंचा ६०.०० करण्याची परवानगी मिळाली 
बांधकाम करणे प्रजिमा- २६ ता. सिरोंचा ae 
जि. गडचिरोली , 
रोमपल्ली-झिंगानूर -कोपेला किमी. Se nee व्वा 
es ie वन विभागाकडून ना हरकत 
per er १८/२०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम य व... 
११ | २०१८-१९ | गडचिरोली क्रो a सिरोंचा | १९००१ | प्रमाणपत्र Stare आहे. 
. प्रजिमा क्र.२६ ता. सिरोंचा बका गोली डा वला हा 
सद्यस्थितीत काम बंद आहे. 


जि. गडचिरोली 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 


Parkar 


Date: 2021.09.20 15:28:21 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र. 


क्र.७८/का-५ 


विवरणपत्र “अ 


(रु.लाखात) 


वर्ष 


जिल्हा 


कामाचे नाव 


प्र.मा.किंमत 


शेरा 


१२ 


२०१८-१९ 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर जिल्हयातील मोरवाही चितेगांव 
रस्त्याचे किमी ०.०० ते २.५० मध्ये बांधकाम 
करणे VR-93 


१२५.०० 


१३ 


२०१८-१९ 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर जिल्हयातील मोरवाही चितेगांव 
रस्त्यावर किमी. १/०० मध्ये लहान पुलाचे 
बांधकाम करणे VR-93 


२५०.०० 


रस्ता वनक्षेत्रातून जात 
असल्याने 


48 


२०२०-२१ 


चंद्रपूर 


चंद्रपुर जिल्हयातील सिंदेवाही 
तालुक्‍यातील सिंदेवाही रामाळा गडबोरी 
वासेरा रोड प्रजिमा-४३ किमी २/४०० वर 
लहान पुलाचे बांधकाम करणे. 


२५०.०० 


मंजूर किंमतीमध्ये पुलाचे 
बांधकाम पुर्ण होवून शकत 
नसल्याने 


१५ 


२०१६-१७ 


चंद्रपूर 


चंद्रुपुर जिल्यातील सिंदेवाही तालुक्‍यातील 
रामाळा वानेरी वाकल टेकरी रस्ता इजिमा- 
३९ कि.मी.४/३०० ते ६/०० (भाग वाकल ते 
मोहाडी) मध्ये सुधारणा करणे. 


३८.०० 


काम इतर योजनेतून पूर्ण 


१६ 


२०१७-१८ 


ठाणे 


मुरबाड तालुक्‍यातील जायगांव जोडरस्त्याचे 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 


90,00 


१७ 


२०१७-१८ 


ठाणे 


मुरबाड तालुक्यातील  कदमपाडा 
नावडीचापाडा जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे 


90,00 


षे 


२०१८-१९ 


ठाणे 


वेळुक ते आळवे कातकरीवाडी जोडरस्ता 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 


२५.०० 


१९ 


२०१८-१९ 


ठाणे 


धसई ते धसईवाडी जोडरस्ता मजबुतीकरण 
व डांबरीकरण करणे 


३०.०० 


जागेची अडचण 


२० 


२०१६-१७ 


ठाणे 


मुरबाड तालुक्‍यातील wert ते 
कातकरीवाडी रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे 


२५.०० 


२१ 


२०१६-१८ 


ठाणे 


मुरबाड तालुक्यातील sade पोटगांव 
रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 
ग्रामा ९८ 


२५.०० 


काम सुरु नाही, जागेची 
अडचण 


२२ 


२०१६-१९ 


ठाणे 


कळगांव जोडरस्त्यावर साकव बांधणे ता. 
शहापुर 


१५.०० 


काम सुरु नाही 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 
Parkar 
Date: 2021.09.20 15:28:33 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र.क्र.७८/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
नांव किंमत शेरा 
अ.क्र वर्ष जिल्हा कामाचे नाव प्र.मा. 
कुंभाळे धारखिंड रस्त्याचे मजबुतीकरण काम सुरु 
२३ | २०१८-१९ ठाणे डाबेरीकरण ता मुरबाड २५.०० काम सुरु नाही 
डांबरीकरण ता. मुरबाड १.०० कि.मी 
मुरबाड तालुक्यातील शिरसनवाडी जोड 
२४ | २०१७-१८ ठाणे १०.०० 
रस्ता तयार करणे 
मुरबाड तालुक्यातील कासगाव 
२५ | २०१७-१८ ठाणे । जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण | १०.०० 
करणे (ग्रामा ८८) 
मुरबाड तालुक्‍यातील फांगणे जोडरस्ता 
२६ | २०१७-१८ ठाणे त १०.०० निविदास्तर 
तयार करणे (ग्रामा ३७) 
मुरबाड तालुक्‍यातील खेडले जोडरस्त्याचे 
२७ | २०१७-१८ ठाणे मजबुतीकरण 3 deca तारी व १०.०० निविदास्तर 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 
मुरबाड तालुक्‍यातील मोहवाडी डोंगरवाडी 
२८ | २०१७-१८ ठाणे । जोडरस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण | १०.०० | SIA YS नाही. 
करणे 
मुरबाड तालुक्‍यातील शिसेवाडी ते काम सुरु 
२९ । २०१७-१८ ठाणे राती रा ans १०.०० काम सुरु नाही. 
डोंगरवाडी रस्ता तयार करणे 
मुरबाड तालुक्‍यातील वाघवाडी ते उंबरवाडी काम सुरु 
३० | २०१७-१८ ठाणे केत anu १०.०० काम सुरु नाही. 
जोड रस्ता तयार करणे 
उमरोल खुर्द जोडरस्ता तयार करणे ता. काम सुरु नाही, जागेची 
३१ | २०१८-१९ ठाणे मुरबाड 90.00 या 
मुरबाड अडचण 
काम सुरु नाही, जागेची 
३२ | २०१८-१९ ठाणे दहीपाडा जोडरस्ता तयार करणे ता. मुरबाड १०.०० विक 
भिवंडी तालुक्‍यातील सोनाळे दिंडीगड ह हच 
३३ । २०१८-१९ ठाणे रावा 3 = ३५.०० कामांची व्दिरुक्ती झाल्याने 
जोडरस्ता तयार करणे 
प्रजिमा-६ ते लेभेवडी जोडरस्ता किमी ०/०० मंजूर किंमतीमध्ये बांधकाम 
a ie ety ee मंजूर किंमतीमध्ये बांधकाम 
३४ | २०२०-२१ पुणे ते १/०० चे बांधकाम . ता. आंबेगांव ४.०० 


जि.पुणे 


पुर्ण होवून हकत नसल्याने 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Parkar 
Date: 2021.09.20 15:28:45 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२१/प्र.क्र.9८/का-५ 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 


किंमत शेरा 
अ.क्र. वर्ष जिल्हा कामाचे नाव प्र.मा. 


नंदुरबार । लहानशाहादा खोडसगांव रस्ता ग्रामा-५५ 
३५ | २०२०-२१ पासून देव्हाळा रस्ता बांधकाम करणे ता. | २५.०० 
नंदुरबार 

नंदुरबार । नंदुरबार (राज्यमार्ग क्र.५) FAIR 
३६ | २०२०-२१ हॉस्पीटल ते दहिदुले रस्ता बांधकाम करणे | ५०.०० | जागेची अडचण 
ता. जि. नंदुरबार 

नंदुरबार । पातोंडे (राज्यमार्ग H.4) पासून उत्तम पटेल 
३७ | २०२०-२१ यांचे शेतापर्यंत रस्ता बांधणे ता. जि. 
नंदुरबार 


२५.०० 


दसरापादर गावाजवळ ब्रिज कम बंधारा 


८ २०२०-२१ नंदुरबार , १२५.०० 
रै $ बांधणे. ता. अक्कलकुवा 


उमराण (ओरपा ) गावाजवळ पुल कम | | सदर अंदाजित रक्कमेत 

बंधाऱ्याचे वि ०.०० पुलांची कामे करणे डाक्य 
बंधाऱ्याचे बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा पुलांची कामे करणे शक्‍य 
नसल्याने 


३९ । २०२०-२१ | नंदुरबार 


रामा ६ ते आमोडे रस्ता इजिमा २६ वर कान 
Bo | २०२०-२१ धुळे नदीवर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे. | १३५.०० 
ता.साक्री 


रामा. २९३ पासून मेटपांजरा-वाजबोडी- 
मरगसुर-कलमुंडा-गरमसुर-धनकुंड- 
चाकडोह-हरदोली-मसाळा-मिनीवाडा- 
घुबड-पुसागोंदी रस्ता प्रजिमा-५७ (किमी. 
१२/० ते १४/०० रस्त्याची सुधारणा करणे, 
ता.काटोल 


४१ २०१८-१९ नागपूर ५०.०० कामास सुरुवात नाही. 


नारवट ते धानोरा रस्त्याचे बांधकाम करणे जमीनीबाबत वाद 


४२ २०१४-१५ नांदेड १००,०० : 
2.00 कि.मी इजिमा-६१ असल्यामुळे काम बंद 


४२ एकुण एकत्रित २१५७.०० 


Digitally signed by Manohar Ramchandra 
Parkar 
Date: 2021.09.20 15:28:57 +05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


